महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन 
शाखा) गट-ब मधील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व 
रिक्‍त पदांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत - पूरकपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन पूरक पत्र क्रमांकः बदली ३१२२/प्र.क्र.१३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०६ एप्रिळ, २०२२. 


वाचा :-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 

पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 

२) सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्र.: एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्या .१२, 
दिनांक ०९ एप्रिल, २०१८ 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शासन निर्णय क्र. : आढावा-२०१९/प्र.क्र.9७४/१९/प्रशा-५ 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 

४ शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शासन निर्णय क्र. : बदली ३१२२/प्र.क्र. १३/प्रशा-२ 
दिनांक ०४ एप्रिळ, २०२२ 


शासन पूरक पत्र - 

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा व सामान्य राज्य सेवा 
(प्रशासन शाखा)/शिक्षण सक्षमीकरण शाखा, गट- ब मधील खालील संवर्गातील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची 
यादी व Raa पदांची यादी संदर्भाधीन दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली आहे. सदर शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र ड (रिक्‍त पदांची यादी) मध्ये खाली 
नमूद पदांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नावं पदनाम रिक्त | बदलीने होणारे क्षेत्र 
पदसंख्या | संभाव्य रिक्‍त पदे 

arr 2 2 8 4 & 
प्रतिनियुक्‍तीवरील पदे 

| . | राज्यशौक्षणिकव प्राध्यापक / १५ २ बदलीने रिक्‍त बिगर 
प्रशिक्षण परिषद, अधिव्याख्याता अवघड 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. | प्रादेशिक विद्या सहाय्यक व्यावसाय गि ० बिगर 
प्राधिकरण, मुंबई मार्गदर्शक अधिकारी अवघड 

/ अधिव्याख्याता 

३. | प्रादेशिक विद्या प्राध्यापक / a १ बदलीने रिक्‍त बिगर 
प्राधिकरण, औरंगाबाद | अधिव्याख्याता अवघड 

४. | प्रादेशिक विद्या प्राध्यापक / C 3 बदलीने रिक्‍त बिगर 
प्राधिकरण, नागपूर अधिव्याख्याता अवघड 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः बदली-३१२२/प्र.क्र.१३/प्रशा-२ 


२. सदर झासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०४०६१६१२२४६७२१ असा आहे. हे शासन 
पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by TIKARAM WAMAN 
KARPATE 
Date: 2022.04.06 16:13:42 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) आयुक्‍त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
) सर्व संचालक. 
) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
) 
) 
) 


An AD -O 


GC 0०८ 


५) सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 
सर्व शिक्षणाधिकारी. 


गट-ब मधील सर्व बदलीपात्र अधिकारी. 


£38) 


9 
प्रत माहितीस्तव, 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
३. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


